विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा आणि 
शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांकरिता 
कार्यरत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) 
धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन 
केलेल्या अभ्यासगटास मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.आवगृ-२०१८/प्र.क्र.१२/का-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २८ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :- 


१. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.आवगृ-२०१८/प्र.क्र.१२/का-१२, 
दि.१३.०८.२०२०. 


२. आदिवासी विकास विभाग, शासन शुद्धीपत्रक, क्र.आवगृ-२०१८/प्र.क्र.१२/का-१२, 
दि.१६.०९.२०२०. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.वगू-२०२०-२१/प्र.क्र./ 
का-४/२८८६, दि.१५.१०.२०२०. 
प्रस्तावना :- 


शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थी वैयक्तिक वापराच्या वस्तू व लेखन 
साहित्य, पुस्तके इत्यादी बाबीसाठी तसेच जिल्हा, विभाग व महानगरपालिका स्तरावरील 
वसतीगृहामधील विद्यार्थ्याना भोजनासाठी देण्यात येणाऱ्या DBT धोरणाचा अभ्यास करून 
पूर्वीप्रमाणे सदर साहित्य वस्तू स्वरुपात द्यावे/आहारासाठी भोजनठेके सुरू करावेत किंवा DBT 
धोरणच सुरु ठेवावे, याचा अभ्यास करणेसाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये अभ्यासगट 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सदर 
अभ्यासगटास १ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


आता सदर अभ्यासगटाचे कामकाज पूर्ण झाळे असून त्याबाबतचा अहवाल पूर्ण करून 
शासनास सादर करण्याकरिता आणखी १५ दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याची बाब 
विचारात घेऊन आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.४ 
येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर अभ्यासगटास त्यांचा अहवाल 
सादर करण्यास दि.३१.१०.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहातील विद्यार्थी वैयक्तिक वापराच्या वस्तू व लेखन 
साहित्य, पुस्तके इत्यादी बाबीसाठी तसेच जिल्हा, विभाग व महानगरपालिका स्तरावरील 
वसतीगृहामधील विद्यार्थ्याना भोजनासाठी देण्यात येणाऱ्या DBT धोरणाचा अभ्यास करून 


शासन निर्णय क्रमांकः आवगृ-२०१८/प्र.क्र.१२/का-१२ 


पूर्वीप्रमाणे सदर साहित्य वस्तू स्वरुपात द्यावे/आहारासाठी भोजनठेके सुरू करावेत किंवा DBT 
धोरणच सुरु ठेवावे, याचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटास त्यांचा 
अहवाल शासनास सादर करण्यास, दि.३१.१०.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०२१२५२४९२५२४ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 

c Of Maharasht bal Development 
Department, postalCode=400032, st= 
5. 


692454783803b!1 bf08be0ff2505a01 eb578c61 edfbb827457b 


€5704f5b440067, 
ber=950bc6a64b0801087d4b403d7351619557bcd3489ca1 
4b4e0f644bf05a04e89 GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 
Date: 2020.11.02 12:54:10 +05'30' 


(भा.र.गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 
६. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अभ्यासगटातील सर्व माननीय सदस्य (आयुक्‍त ,आ.सं. व प्र. संस्था ,पुणे यांच्यामार्फत) 
१०.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
११.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१२.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक. 
१३.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
१४.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१६.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२०.सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.निवडनस्ती (का-१२) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


